हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव, हिंगोली, कळमनुरी 
व औंढा तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते 


राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक-१४ नोव्हेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 


जा. क्र.मु.अ. नां.”२०२१-२२/आरेखक/३६७, दि. ०७/०२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


राज्यमार्ग म्हणून दर्जोत्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव, हिंगोळी, कळमनुरी व औंढा तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव, हिंगोळी, कळमनुरी व औंढा तालुक्यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून 
समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावया | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी ची एकूण नामाभिधान 
लांबी 
। . | रामा-२२७ पासून साखरा - । प्रमुख जिल्हा | 0/00 ते ४७/५०० ५७.५०० राज्यमार्ग -४२९ 
जयपूर-पानकन्हेरगाव- मार्ग-२७ ४७.५०० कि.मी. कि.मी. 
दाताड-(बु.) आजेगाव 
साबलखेडा- बाभूळगाव ते | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते १०/०० 
रामा-२५८-गोरेगाव कडोळी | मार्ग-३० १०.०० कि.मी. 
आडुळ रस्ता. 
२. | प्रजिमा-२२ ते जांभरुण आंध- । प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ५५/६०० | ५५.६०० राज्यमार्ग -४३० 
पुसेगाव-  जांभरुण बु. मार्ग-२८ ५५.६०० कि.मी कि.मी. 


शिंदेफळ-आजेगांव- 
वाघजाळी-म्हळशी-]ोगाव ते 
रिसोड रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६/नियोजन-२ 


3. । राममा ४६१ ब॒ पासून | प्रमुखजिल्हा | 0/007 ३९/६०० | ५२.६०० राज्यमार्ग -४३१ 
केसापूर- लोहगाव-राहोली मार्ग-०४ ३९.६०० कि.मी कि.मी. 
खु. ते रामा-२४९ पासून । प्रमुख जिल्हा ०/०० ते ७/०० 
नवखा लाख-काकडधाबा ते मार्ग-२१ ७.०० कि.मी 
रामा-२५० नांदापुर- शेवाळा । प्रमुख जिल्हा | ३८/५०० ते ४४/५०० 
ते हदगाव रस्ता. मार्ग-२२ ६.०० कि.मी 
एकूण १६५.७०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील हिंगोली जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत १६५.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१७६२.४००-- १६५.७००) म्हणजेच १९२८.१०० 
कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६५.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (५२१.०० - १६५.७००) म्हणजेच ३५५.३०० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१११५१४४९०६०२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) 
२) 


SG ८४ 


won 


१०) 


विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


KACHARE 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


IENT, po: 
2109: 


BI 


(ग. सं. कचरे 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
ण! १0 J 


GANPAT SANDIPAN » 


1e=400032, st 


a6383a12fed6cff4849 
\SSBADCE1C62B2D52FC25354CEC 


08507, 
:89818077६43६788844804097001377६980880 
, n=GANPAT SANDIPAN KACHARE 


) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


जिल्हाधिकारी,नांदेड. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 
अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 


प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेडः 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 


निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


